वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील, उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र 
या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, २०२३ या दिनांकास 
अनुसरुन अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक-१२ मे, २०२३ 


वाचा :- अ.ना. पु व ग्रा. स.वि. शासन परिपत्रक क्र. TART २०२३/प्र.क्र. १३/ग्रा.सं.३/ 
दि. 09/02/2023. 


शासन परिपत्रक- 

संदर्भाधीन दि.०१.०२.२०२३ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली २०२१ नियम ५ (१) नुसार वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील उप नियंत्रक वैध 
मापन शास्त्र या संवर्गाची १ जानेवारी, २०२३ या दिनांकाची सामायिक तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 
प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर यादीबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून सूचना व हरकती 
प्राप्त झालेल्या नाहीत. यास्तव महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली २०२१ 
नियम ५ (२) नुसार मागील कॅलेंडर वर्षाच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सेवानिवृत्ती/ निधन/ 
पदोन्नती/राजीनामा इ. कारणामुळे त्या संवर्गात कार्यरत नसलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची नांवे 
वगळून नियम ५(३) नुसार दि. १ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात 
आली असून ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ठ-अ येथे जोडण्यात आली आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक 
जेष्ठतासूची नियमितरित्या उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


३. उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची उपरोक्‍त अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची 
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या 
संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


8, नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील अंतिम जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥॥/१59॥॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०५१२१६२९४२१३०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


MILIND PADMANABH © 
SHENOY 


(मिलिंद शोणॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) सर्व संबंधित उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत ) 


प्रत- 
१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय सह नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र. 
3) निवडनस्ती (ere). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 


१) संवर्गाचे नाव --- 


शासन परिपत्रक क्र.वैमाशा- २०२३ / प्र.क्र.१३ / ग्रासं-३ दि. १२ मे, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट 


उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 


२) १ जानेवारी, २०२३ या दिनांकाची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता | शासकीय अधिका-याचे | संबंधित पदावरील | जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष येष्ठतेचा दिनांक पैवानिवृत्ती शेरा 
क्रमांक नाव नियुक्तीचा मार्ग रुजू दिनांक दिनांक 
| ae] श्री. द. प्र. पवार सरळसेवा ०३/०५/१९७१ खुला १९.०६.१९९८ १५.०१.१९९८ ३१.०५.२०२९ 
२ श्री. द. ग. महाजन सरळसेवा ०५/०६/१९७० खुला १६.०१.१९९८ १५.०१.१९९८ ३०.०६.२०२८ 
३ श्री. सि. सा. कदम सरळसेवा १९/०६/१९७३ खुला ११.०९.१९९८ १५.०१.१९९८ ३०.०६.२०३१ 
४ श्री. र. धो. दराडे सरळसेवा ०६/०१/१९७१ भज-ड १५.०१.१९९८ १५.०१.१९९८ ३१.०१.२०२९ 
षु श्री.अ. रा. मानवटकर सरळसेवा २७/०७/१९६८ अजा १९.०६.१९९८ १५.०६.१९९८ ३१.०७.२०२६ 
& श्रीमती र. मो. चौधरी सरळसेवा १७/०८/१९६७ इमाव ०६.०८.१९९८ १५.०६.१९९८ ३१.०८.२०२५ 
७ श्री.ल.म. मुसळे सरळसेवा ३०/०९/१९७० विमाप्र १५.०६.१९९८ १५.०६.१९९८ ३०.०९.२०२८ 
८ श्री. स. या. अभंगे सरळसेवा ०३/०८/१९७३ | भज-क २५.०६.१९९८ २५.०६.१९९८ ३१.०८.२०३१ 
९ श्री. अ. का. खैरनार सरळसेवा ०१/०६/१९६६ इमाव २०.०८.१९९८ २०.०८.१९९८ ३१.०५.२०२४ 
ae श्री. बा. ग. जाधव पदोन्नती ०२/०६/१९६८ अ.ज. २७.०७.२०१७ २४.०८.१९९८ ३०.०६.२०२६ 
| 9a | श्री. रा. ना. गायकवाड पदौोन्नती ०१/०६/१९६५ | खुला २४.०५.२००५ ०१.०३.१९९९ ३१.०५.२०२३ 
१२  । श्री.अ.द.गेटमे सरळसेवा ०६/१२/१९७३ । भज-ब २७.१०.१९९९ २७.१०.१९९९ ३१.१२.२०३१ 
१३ श्री. रा. फ. राठोड पदोन्नती ०१.०६.१९७१ विजाअ | २४.०८.२००४ २४.०८.२००४ ३१.०५.२०२९ 
१४ श्री. एस. एन. कवरे सरळसेवा ३१.०५.१९७५ अ.ज. २२.०३.२००७ २८.०३.२००६ ३१.०५.२०३३ 
१५ श्री. नि. प्र.उदमले सरळसेवा ०४.०४.१९८० अ.जा. २८.०३.२००६ २८.०३.२००६ ३०.०४.२०३८ 
१६ | ait. व्हि. पी. पवार सरळसेवा ०१.०६.१९७० | अपंग इमाव| १६.०६.२००८ १७.०६.२००८ ३१.०५.२०२८ 
१७ | att. ए. एस. गिरनारे सरळसेवा 42.09.9892 खुला २४.०२.२०१२ १३.०२.२०१२ ३१.०१.२०३० 
१८  । श्रीमती ज्यो. स. पाटील सरळसेवा १०.०६.१९८७ खुला १३.०२.२०१२ १३.०२.२०१२ ३०.०६.२०४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 


१९ _ | श्री. एन. आर. कांबळे सरळसेवा १५.०३.१९८७ अ.जा. २७.०२.२०१२ २७.०२.२०१२ ३१.०३.२०४५ 
20. | श्री. प्र. र्‌. परदेशी पदोन्नती ०१.०५.१९६६ भ.ज.-ब १३.०८.२०१९ १३.०८.२०१९ ३१.०५.२०२४ 
290 श्री. सं. अ. जोशी पदोन्नती १८.११.१९६७ अ.ज. १९.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ ३०.११.२०२५ 
22. श्री.रा. मु. बिल्पे पदोन्नती ०२.०५.१९६७ अ.ज. १८.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ ३१.०५.२०२५ 
२३ श्री.कृना. रिठे पदोन्नती ११.०४.१९७३ अ.ज. २०.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ ३०.०४.२०३१ 
२४  श्री.रा.म. डाखवे पदोन्नती ११.०६.१९६५ इ.मा.व. १८.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ ३०.०६.२०२३ 
२५ श्री. ग. मा. कांबळे पदोन्नती ०४.०६.१९६८ अ.जा. १८.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ ३०.०६.२०२६ 
२६ | al. ई. सु. शिंदे पदोन्नती ०१.०४.१९६५ । भ.ज.क. । २०.०५.२०२२ २०.०५.२०२२ ३१.०३.२०२३ | सेवानिवृत्त 


KKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


